महाराष्ट्र शासन 
क्र :मत्स्यवि ११२१/प्र.क्र. ६३/पदुम-१४ 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४० ० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 


विषय:- राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी जेट्टी बांधणे व मच्छिमारांना मुलभुत 
सुविधा पुरविण्याच्या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे रू. ११५७.३६ लक्ष 


इतका निधी वितरीत करणेबाबत 


वाचा:- 9) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अर्थ/१२१२०१/८/२०२०, दि. ०५.०३.२०२१ 


२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र. ६४/ अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ 


शासन ज्ञापन :- ज्या अर्थी आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय यांनी वाचा-१ येथील पत्रान्वये, ४४०५ ०६५१, 
५०- इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली अन्य योजनांखालीळ अखर्चित/शिललूक निधी वळती करुन निधी 


उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. 


त्या अर्थी नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केल्याप्रमाणे ४४०५ ०६५१, ५०- इतर खर्च 
या लेखाशीर्षाखाली रू. ११५७.३६ लक्ष/- (अक्षरी रू. अकरा कोटी सत्तावन लाख छत्तीस हजार फक्त) 


इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत 
करण्यास झासन या ज्ञापनाद्वारे मान्यता प्रदान करत आहे. 


(रू. लाखात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय | पूरवणी | एकूण | खर्च | सुधारित | पुनर्विनियोजन 
तरतूद मागणी | तरतूद अंदाज 
fo २ ३ शिक 4 & | ७ | 
मागणीक्र डी - 8 G000,00 | ६०००.०० | ५४४२. | ६०००.०० (-) ५५७.३६ 
मत्स्यव्यवसाय भांडवली gy 
खर्च ४४०५, (00) १०३ 
सागरी मत्स्यव्यवसाय, 
(००)(०८) लहान मासेमारी 
बंदरांचे बांधकाम (राज्य 
हिस्सा ५० टक्के) 
४४०५ ३४१६, ५३-मोठी 
बांधकामे 
मागणी क्र डी -९ ६००.०० | OO ६००.०० = OO G 00,00 (-)६००.०० 
मत्स्यव्यवसाय भांडवली 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मत्स्यवि ११२१/प्र.क्र. ६३/पदुम-१४ 


खर्च ४४०५, (००) १०३ 
सागरी मत्स्यव्यवसाय, 
(00)(02) मासेमारी बंदराचे 
आधुनिकीकरण करणे 
४४०५ ३३६३, 34- 
भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान 


मागणी क्र डी -९ ४(9०.०० .00 ¥(9O0 .0O | OO 342.40 (+)9 949.3 
मत्स्यव्यवसाय भांडवली 
खर्च ४४०५, (००) १०३ 
सागरी मत्स्यव्यवसाय, 
(००(०२) लहान मासेमारी 
बंदरे ४४०५ ०६५१, ५०- 
इतर खर्च 


२. सदर निधी खर्च करण्याकरिता आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर रक्‍कम आंहरीत 
करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना अदा करावी. 


३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. डी ०९, ४४०५-मत्स्यव्यवसाय, १०३ सागरी 
मत्स्यव्यवसाय,(००) (०२) लहान मासेमारी बंदरे (राज्य योजना) (कार्यक्रम, yo इतर खर्च (४४०५ 
०६५१) याअंतर्गत तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदरचे ज्ञापन हे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ H. 939/ 9839, दि. १८.०३.२०२१ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६५/२०२१/व्यय-२, दि. २२.०३.२०२१ नुसार प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१४४७२४८५०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल - or id SI = = 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशाचसार व नावाने. 

Digitally signed by SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 

SHASTRI SHRINIVAS 222 
2.5.4.20=3daac6215e89f523493e2781 dea288fb19797b5336d9582442 
dca0d60b1b0a5b, postalCode=410210, st= MAHARASHTRA, 
serialNumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb03283 

J A G A N N AT H b175900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 

श्रीनिवास 2021.03.25 | शास्त्री) +05'30, 


( स शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मत्स्यवि ११२१/प्र.क्र. ६३/पदुम-१४ 


३. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय,मुंबई 
४. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे 
५. कार्यालय,मुंबई 

६. महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १ (मुंबई) 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखाधिकारी (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


प्रत माहितीसाठी - प्रधान सचिव (पदुम), यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


